विशेष सहाय्य योजनांची विविध वाहिनींद्वारे 
ऑडीओ जिंगल्स dear प्रसिध्दी केलेली देयके 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : विसयो -२०२१/प्र.क्र. ०८/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२. 
दिनांक : २५मार्च, २०२१. 


वाचा : 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक : - प्रसिध्दी -२०१९/प्र.क्र.४६/विसयो, दिनांक २२/०८/२०१९. 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, कार्यादेश:- क्र. वृत्तचित्र -१९/सान्या-विशेष 
सहाय्य/जाहिरात.प्र./का.-७/७९८/७९९/८००/८०१/८०२/८०३/८०४/८०९, 
दिनांक ०९/०९/२०१९. 


प्रस्तावना : 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांनी दिलेल्या कार्यादेशानुसार विशेष सहाय्य 

योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात वाढ केल्याची जाहिरातींची प्रसिध्दी करण्याकरीता दिनांक 
११ ते १४ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीत ओंडीयो जिंगल्सचे प्रसारण टि.व्ही. ९, न्युज १८, एबीपी 
माझा, जय महराष्ट्र, साम टिव्ही, कलर्स मराठी,मायबोळी व ९ एक्स या वाहिनीला देण्यात आले 
असून त्यांनी दिनांक ११ ते १४ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीत विशेष सहाय्य योजनांची ओंडीयो 
जिंगल्सचे प्रसारित केले आहेत. विविध वाहिनांनी विशोष सहाय्य योजनांची ओंडीयो जिंगल्सचे 
प्रसारित केलेली रु.११,९४,९३७/- देयके शासनास सादर केली असून सदरहू जाहिरातींची देयके 
अदा करण्याची बाब प्रस्तुत नस्तीवर विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय : 

विशेष सहाय्य योजनांची प्रसिध्दी व प्रसार करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या 
माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या कार्योत्तर मंजूरीच्या व निधी उपलब्धतेच्या 
अधिन राहून रु.११,४३,४६,०००/- इतक्या माध्यम आराखडयास दि.२२ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता fect आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांनी विविध वाहिनींना 
दिलेल्या कार्यादेशानुसार विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात वाढ केल्याची 
ऑडीओ जिंगल्स संदेश दिनांक ११ ते १४ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीत विविध वाहिनींनी 
प्रसारित केलेल्या रु.११,९४,९३७/- ( रुपये अकरा लक्ष चौ-याण्णव हजार नऊऱे सदतीस फक्त) 
इतक्या रकमेच्या देयकास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. विविध वाहिनींचा देयकाचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२१/प्र.क्र. ०८/विसयो 


ऑडियो संदेठा Sree 
क्रमांक जाहिरातीची 
अ.क्र. वाहिनीचे नांव इनव्हाईस क्रमांक प्रसिध्दीचा nae 
दिनांक रक्‍कम 
दिनांक 
११/९/२०१९ ते 
शि टि.व्ही. MUMH/98-20/ १३५६०९/- 
व्ही. ९ ९-२०/००६९२ कतर ३५६०९ 
२ न्युज १८ २७१३४१८१९२१८२२ ११/९/२०१९ ते ११४८५५/ 
गड १४.०९.२०१९ Bag 
99/2/2098 ते 
एबीपी माझा ७१९५०३७१८ १४९४३९/- 
3 R a २७१९५०३ १४.०९.२०१९ ९४२९ 
११/९/२०१९ ते 
8 जय महाराष्ट्र JM/940/ 98-20 vee ८४,५००/- 
१४.०९.२०१९ 
११/९/२०१९ ते 
ष्‌ साम टिव्ही 8/०९१९/००१०६१ vee ७९७४०/- 
१४.०९.२०१९ 
११/९/२०१९ ते 
६ कलर्स मराठी २७१९२१०२०११२ य, ३९१८२३४/- 
१४.०९.२०१९ 
११/९/२०१९ ते 
७ मायबोली SA-004ol9d 98-20 १३०११ १३१४५७/- 
१४.०९.२०१९ 
एक्स ११/९/२०१९ ते 
८ TRA NXJ/20/08/0004 १०७५०३/- 
९ २०/०९/०००१२९ १३.०९.२०१९ ०७५०२३ 
एकूण रु.११,९४,९३७/- 


२. हा खर्च मागणी क्रमांक “एन-३, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, 


१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (०८) (०८) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 


व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (२२३५ ३१२१) 


५०-इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या 


तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


3. उपरोक्त नमूद निधी अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, सामाजिक न्याय 


व विशेष सहाय्य विभाग यांना बीडीएस वर वितरीत करण्यात येत आहे. या खर्चासाठी श्री. 


अ.कों.अहिरे, अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशोष 


सहाय्य विभाग यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून श्री.दि.रा. डिंगळे, सह सचिव यांना नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अवर सचिव (रोख शाखा) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 


स्तंभ २ मध्ये नमूद ८ वाहिनींना स्तंभ ५ प्रमाणे देयकांचे रुपये ११,९४,९३७/- ( रुपये अकरा लक्ष 


चौ-याण्णव हजार Amal सदतीस फक्‍त ) इतक्या रकमेचे धनादेश तयार करुन संबंधितांना त्याचे 


वितरण करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२१/प्र.क्र. ०८/विसयो 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ चे वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-पहिला, उपविभाग-२ 
अनुक्रमांक ८, नियमक्रमांक-१७ (ब) नुसार प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

वि सदर aren निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२५१५३३४८१७२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Sunil Vitthal OR ol once a aera 


2.5.4.20=f1675ab906bc1 -fbc91a08ebb 1af88bab8226074b0% 
8613e6304e94f278, 


Ukirade a. 
(सु.वि.उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र ७,(लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
. वित्त विभाग/ व्यय-१४, मंत्रालय, मुंबई. 
६.सर्व वाहिनी. 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


